उपविभागीय कृषि अधिकारी, मालेगाव अंतर्गत 
चार मंडळ कृषि अधिकारी व तालुका 
फळरोपवाटीका, जि.नाशिक कार्यालयाच्या 
नवीन इमारत वाढीव बांधकामाच्या, टप्पा-२ 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शासन निर्णय क्र.कृषिआ-२८२४/प्र.क्र. ७४/१६-ओ 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मस्त्यव्यवसाय विभाग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०२४. 


संदर्भ :- १) संचाळक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन यांचे पत्र 
जा.क्र.कृुआ/मृद७/उविकृअ मालेगाव/इबांप्र/७१२५/२०२४, 
दि.०४.०३.२०२४. 
२) शासन ज्ञापन क्र. क्र.कृषिआ-२८२१/प्र.क्र. ९२/१६-अ, दि.३०.०५.२०२३. 
३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/ 
इमा-२, दि.२५.०९.२०१९. 


प्रस्तावना -: 


कृषि विभागाची अनेक कार्यालये इतरत्र विखुरलेली असतात. जिल्ह्यास्तरावरील तसेच, 
तालुकास्तरावरील सर्व कार्यालये एकाच ठिकाणी सुसज्ज इमारतीमध्ये असणे, कामकाजाच्या 
दृष्टीने आवश्‍यक आहे. कृषि विभागाचा लोकसंपर्क लक्षात घेता, विविध विभाग विखुरले गेल्याने 
प्रशासकीयदृष्ट्या व शोेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सोईचे नाही. शिवाय कार्यरत असलेल्या 
कार्यालयांसाठी मोठया प्रमाणावर परीरक्षणापोटी निधी दयावा लागतो. त्यामुळे खर्चही वाढत 
जातो. कृषि विभागामार्फत शेतकऱयांसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविण्यात येत असल्याने, एकाच 


छताखाली अद्ययावत कृषिसंकुल बांधणे आव्यक आहे. 


कृषि विभागातील, उपविभागीय कृषि अधिकारी, मालेगाव यांच्या अंतर्गत उपविभागीय 
कृषि अधिकारी, मालेगाव कार्यालय व दोन मंडळ कृषि अधिकारी कार्यालये यांच्या बांधकामास 


दि.३०.०५.२०२३ च्या ज्ञापनान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. आता त्याच 


कार्यालयामध्ये दुसर्‍या टप्प्यात तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, चार मंडळ कृषि अधिकारी 


कार्यालये व तालुका फळरोपवाटीका या कार्यालयांकरीता, कृषिभवन इमारत बांधकामाचा 


प्रस्ताव संचालक, मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी संदर्भ 


क्र. १ येथील पत्रान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत सादर केला आहे. उपविभागीय कृषि 
अधिकारी माळेगाव, जि.नाशिक येथे, कृषि भवन बांधकामासाठी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 


बांधकाम विभाग, नाशिक यांनी रु.६५२.३५ लक्ष (अक्षरी रुपये सहा कोटी, बावन्न लक्ष, पस्तीस 


हजार फक्त) चे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दि.२५.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.१५ 
कोटी पेक्षा कमी किंमतीच्या इमारतींच्या कामांना उपभोक्ता विभागामार्फत प्रशासकीय मान्यता 


देण्यासाठी, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता यांना अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. मुख्य 


अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी रु.६५२.३५ लक्ष (अक्षरी रुपये 
सहा कोटी, बावन्न लक्ष, पस्तीस हजार फक्त) एवढ्या किमतीच्या ढोबळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक 


मंजुरी प्रदान केली आहे. 


यास्तव, संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, उपविभागीय कृषि अधिकारी, मालेगाव, जि.नाशिक यांच्या 


अंतर्गत तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, मालेगाव, चार मंडळ कृषि अधिकारी कार्यालय व 


तालुका फळरोपवाटिका या कार्यालयांच्या नवीन वाढीव टप्पा-२ बांधकामास प्रशासकीय मान्यता 
देणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


संचालक, मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी 


शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, उपविभागीय कृषि अधिकारी, माळेगाव, जि.नाशिक 


येथील, टप्पा-१ च्या बांधकामावर, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, चार मंडळ कृषि अधिकारी 


कार्यालय व तालुका फळरोपवाटिका मालेगाव, या नवीन वाढीव टप्पा-२ बांधकामास रु.६५२.३५ 
लक्ष (अक्षरी रुपये सहा कोटी, बावन्न लक्ष, पस्तीस हजार फक्त) इतक्या रक्कमेच्या प्रस्तावास, 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यानुसार या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट- 


अमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कामे करण्यात यावीत. 


२. प्रस्तावित कामाचे वर्षनिहाय खर्चाचे नियोजन पुढीलप्रमाणे राहील. 


आर्थिक वर्ष अपेक्षित खर्च (रु.लक्ष) | सुरू असलेल्या इतर | एकूण मंजूर तरतूद 
कामांसाठी आव्यक | (रु.लक्ष) 
तरतूद (रु.लक्ष) 
२०२४-२५ ३००.०० 10 10 
२०२५-२६ ३५२.३५ 10 10 
एकूण | ६पर.$पषलक्ष | lf 


३. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाशा, तसेच, विस्तृत नकाशास 


वास्तुविशारदांकडून मंजुरी घेऊनच काम सुरु करावे. 


ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 


करुनच काम हाती घ्यावे. 


को) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७ / 


तां.क.१, दि.१०/०१/२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार 


कार्यवाही करण्यात यावी. 


ड) काम सुरु करण्यापूर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था / प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 


इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२ 


दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


ई) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुनच निविदा प्रक्रीया 
हाती घ्यावी. 


४. सदर कामासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.एच-०८, ४०५९ ३०९२ या लेखाशीर्षाखाली 


उपलब्ध असलेल्या मंजूर नियतव्ययातून अर्थसंकल्पित करुन भागविण्यात येईल. 


५. प्रस्तुत मान्यता वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या 


वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-१९७८, भाग पहिला, उपविभाग-पाच, महाराष्ट्र सार्वजनिक 


बांधकाम नियम पुस्तिकेतील, परिच्छेद १३४ अंतर्गत, तसेच, नियोजन विभाग, शासन निर्णय 
दि.११ जून, २०१८, तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय दि.२५.०९.२०१९ 


अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार देण्यात येत 
आहे. 


६. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 


२०२४०३१५२३५३४९२००१ असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV 
I 


PRATIBHA ON: CN PRATIHA MADHAVPATL C= 
, S = Maharashtra, O = 
MADHAV PATIL gemacarasires. शीय 
Date: 2024.03.16 00:03:23 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


२. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम,विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. उप सचिव (अर्थसंकल्प), कृषि पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. संचालक (FAIR व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
९. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
१०.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक 

११.विभागीय कृषि सह संचालक, नाशिक 

१२.जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक 

१३.उपविभागीय कृषि अधिकारी, नाशिक 

१४.कोषागार अधिकारी, नाशिक 

१५.निवड नस्ती/१६-ओ 


Ee व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र : कृषिआ-२८२४/प्र.क्र.७४/१६-अओ, दि.१५/०३/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट 
"परिशिष्ट - अ" 


Name of the Department : Agricultural Department 
Name of Work : Extenstion of Krushi Bhavan , Administrative Builing for agricultural department at 


chandwadmalegaon, Tal Malegaon,dist Nashik (Phase ii 
RECAPITULATION SHEET 

Unit rate Norms Rs 
Sr. Per 


Cost Rs. 


No. Particulars of Scope (ण तालाच्या aps ह : 
omponent Wise 
um.ete 
A) |ESSENTIAL ITEMS (Components) 
(a) Building Proper (Built up area per sq.m.) 
| Construction of krushi Bhavan office Building a) pene 2203000“ 
Total B.U.A. 725.00 Sub Total (1 2,05,52,876.15 
a) Fuel Gass Pipeline Lumpsump 
(b) Bio Digester Lumpsump 
(c) Rain / Roof Water Harvesting Lumpsump aes 
(d) Solar Roof Top (MoU to be executed) Lumpsump 15,00,000.00 
(e) Ramp for Handicapes Lumpsump ७00 की 
Providing Furniture (Excluding Basement) Rs.7500/-per 17212500.00 
inet Siete: Ie ee ene 17212500.00 
Gag Water Supply & Sanitary Works 5% | 1027643.81 
3 |Electrication 11% 2260816.38 
| 4 | Fire Fighting Arrangements ete. 5% 1027643.81 


Sub Total (3 4316103.99 
| (B) [MISCELLANEOUS ITEMS eae ee ee, 


(i) Compound Wall & Gate (Rmt. Rs (or as per Detalied) 
ii) Internal Roads (Rmt) (Cons.& BT) Rs (or as per Detalied) 


2500000.00 


Lumpsump 
Lumpsump 


al 


(iv) Devopment of Grounds 
(v) Parking 


vi) Soil Investi 


Lumpsump 
Lumpsump 2000000.00 
Sub Total (4 4500000.00 
SUB TOTAL (A)=(1)+( 2) + (3)+(4) peers) रेक 46581480.15 


OPTIONAL ITEMS 


1. Under Ground Water Tank for R/W Harvesting 
Lumpsump 
(Cum 
2. Water Main Storage and pump hous. bore well ae कयी 


3. Air Conditioning Lumpsump 
4. Lifts Lumpsum; 25,00,000.00 


6.AB Rooms.Area Lighting, Pumps.Generator Lumpsump 
82 CCTV: Lumpsump ae, 


9. Miscellenous Work 
Sub Total (B 35,00,000 
5,00,81,480 
| (D) [PROVISIONS 
102764.38 


(a) Additional Archectural Charges On (a 


b) Contengencies on sub Total (a 
c) GST On Project Cost (P 


822115.04 
9014666.43 
205529 


F) Price variation On Project C 10% 5008148.01 


15153223.00 


| sSay र| 652.35 Lakhs 


PLINTH AREA RATES FOR sqm 
(i) Bldg Proper Cost per Sqm 28,348.79 
(ii) Elect. Work per Sqm 3,118.37 
(iii) Water Supply per Sqm 1,417.44 
(iv) For (i) + (ii)+ (iii) perSqm 32,884.60 
(v) Total Project Cost = TCP / Area (as per "a") per Sqm Oo 


( प्रतिभा पाटील ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


